कायम विसावा गृह, बिर्सी (कार्यक्रम) 
(२२३५-२८९६) या लेखाशिर्षाखालील 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात 
अर्थसंकल्पीत केलेली ७०% तरतूद 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. काविगृ-२०१८/ प्र.क्र.४१/ का-९ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-०५ जून, २०१८ 


वाचा- 9) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८ 
२) महिला व बाल विकास विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. बीजीटी-२०१८/ प्र.क्र.३३/का-४, 
दि.०५.०४.२०१८ 
३) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. मबाविआ/भिप्रशा/ 
उपयोगिता प्र./ २०१७-१८/ का.८/३३५४, दि. २४.०५.२०१८ 


शासन निर्णय- 

मागणी क्र. एक्स-१, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२- समाज कल्याण, १०४ वृध्द, 
विकलांग व निराश्रित व्यक्‍तींचे कल्याण, (09) वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्‍तींचे कल्याण, (०१) (03) कायम 
विसावा गृह, बिर्सी (२२३५-२८९६), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या SANs ast सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षात रु.२,००,०००/- (रुपये दोन लाख फक्त) एवढी तरतूद अर्थसंकल्पीत आहे. वित्त विभागाने 
वाचा क्र.१ येथील परिपत्रकान्वये सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीपैकी ७० 
% तरतूद वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिली आहे. सदर तरतूद (२२३५-२८९६) या लेखाशीर्षाखाली पुढील 


प्रमाणे वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


लेखाशीर्ष उद्दिष्ट सन २०१८-१९या सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात 
आर्थिक वर्षात वितरीत करावयाची ७०% 
अर्थसंकल्पीत केलेली तरतूद (रुपये) 
मूळ तरतूद(रुपये) 
1 १__| २ 3 1४ | 
२२३५-२८९६ । ३१ सहायक अनुदाने २,००,०००/- १,४०,०००/- 
(वेतनेतर) 
एकूण- Fo - 2,00,000/- १,४०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः काविगृ-२०१८/ प्र.क्र.४१/ का-९ 

२. वरील तक्त्यातील स्तंभ क्र.४ येथे दर्शविण्यात आळेला निधी महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका 
व वित्तीय अधिकार नियमपुस्तीकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच वित्त विभागाच्या दि. ०२ एप्रिल, २०१८ च्या 
परिपत्रकात नमूद केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करुन खर्च करण्यात यावा. सदर निधीसाठी नियंत्रक 
अधिकारी म्हणुन आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे हे राहतील. 

३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८ 
मध्ये नमूद केलेल्या अटी व त्यासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या अटी व शा्तीची पुर्तता होत असल्याने, 
विभागाच्या स्तरावरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८०६०५११४९३९०१३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pratibha Sanjay Chaudhari 
त, o=Government Of Maharashtra, 


Pratibha Sanjay ५५५५५ 
Chaudhari 


shtra, 
2.5.4.. 47 3b4ee37bal cee5a359333e2009303 
b170cfa656f3ab1231d2ba1fbf6e04cf, 


(प्रतिभा चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्‍तालया मार्फत) 
कक्ष अधिकारी (व्यय-६ / अर्थसंकल्प-(७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (का-४, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (का-९). 


Lo ०0८ “७ A -0 


on SG © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


